स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या 
पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु//वि.अ./९९२,दि.२६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वेतनस्तर एस-८ रुपये २५,५००- 
८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दि.१३.११.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणनवत्तेनुसार 
पात्र ठरलेल्या १३७८ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द केळी असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २६.०२.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-८ 
रुपये २५,५००-८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रदद होतील. सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना रुजू करुन घेऊन त्यांचे नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा संबंधित 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी एक आठवडयाच्या आंत निर्गमित करावेत. 
सदर उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देतांना संबंधित उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे त्याच 
जिल्ह्यात अन्यथा नजिकच्या जिल्ह्यात त्या उमेदवारास पदस्थापना देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 


यावी.तसेच, पदस्थापना देतांना संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 


कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे आवश्‍यकतेनुसार भरली जातील याची दक्षता मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेशी सल्लामसलत करुन घ्यावी. 


2. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध 


असलेल्या रिक्‍त पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) 


३) 


४) 


एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित 
कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील. 

जे उमेदवार या झासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ पर्यंत 
सादर करावा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच 
शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला 
आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक 
प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्नस्त प्रमाणपत्र,भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र, पदवीधर/पदविकाधारक saris उमेदवार 
प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 

सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 


तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 


4) 


द) 


७) 


८) 


महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., PASTS), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), ATS), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती 
कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित 
असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर 
मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात 
आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व 
प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची 
कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

९) उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 

१०)सदर उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता 
होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

११)सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९,दि.०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवऱ्यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३./२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

१२) या आदेझान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.3२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनारह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर SAM प्रकरणी 
शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील 0 ते 
(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) उमेदवारांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क पदासाठी विहीत केलेली व्यावसायिक परीक्षा 


विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 

१४) उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक 
अयोग्य अथवा अनुरुप असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास sa उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या पदावरील 
वेतन निश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्‍ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश Vedas करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२०) आवश्‍यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब)सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

29) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 


वेतन देणे आवश्यक राहील. मात्र, RRA, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 
प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 
शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थींचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

२५) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्या कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

२७)तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर 
नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (६)/सेवा-३ 


२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) सदर उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 
यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 
व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


Gs सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३००४९०४१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 
१४, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 


DINESH JAIPRAKASH ७७ 
2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 e4bf 


Ab8a6fc3d8b242711e, postalCode=400032, st: 
BARHATE I Number=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37C814 

A2A1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH JAIPRAKASH 

BARHATE 

Date: 2024.03.07 10:13:32 +05'30' 


(दि.ज. Fete) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 
प्रत, 
) महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 
) मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 
) सह सचिव (सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कार्यासन अधिकारी [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२],सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती, सेवा-३ 
पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन आदेश क्र.पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१९ (६)/सेवा-३, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क (अराजपत्रित) 


क्रमांक 


VIJAY PRAKASH SONAR 


SHUBHAM VINOD 
CHAUDHARI 


| गुणवत्ता ead नाव इंग्रजीतून विकन नाव मराठी 


बिजय प्रकाश सोनार 


शुभम विनोद 


मूळ प्रव 


Sarg. 


co | 


'पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 


बिभाग 


खुला-सर्वसाधारण 


खुला-सव 


अभियंता, सा. बा.प्रा.विभाग, नाशिक 


मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा. , नाशिक 


SATPUTE 


TUSHAR DIGAMBAR तुषार दिगंबर धाबडे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधार० मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
DHAWADE 
x १८ PRATIK BHARAT KARALE प्रतीक भरत कराळे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
ष्‌ १९ GANESH VITTHAL JAWALE गणेश fage जावळे भ.ज.(ड) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
ae कर स 
& रर ROHIT SANJAY BAHIKAR रोहित संजय बहिकर इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
पड कला, neers rw ल्या 7 
७ र्ड SAURABH BHARAT PATIL सौरभ भरत पाटील इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
T अभियंता. = 
é 34 | MAYURI HEMRAJ BADGUJAR मयुरी हेमराज बडगुजर इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
(---पकशशण्ण्प र्ण अरविंद अभियंता, सा.बांप्राविभाग, नाशिक 
९ २७ | ARVIND BHAUSAHEB KANADE| अरविद भाऊसाहेब कानडे Sala. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
Ro 3G SHREYAS RAMBHAU श्रेयस रामभाऊ दरवाडे इ.मा.व. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नाशिक 
DARWADE 
११ ३९. | SHUBHAM DAGURAO DANGE शुभम डागुराब डांगे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नाशिक 
i आयता साजा 
RR 8 GAURAV DATTATRAYA wie दत्तात्रय रहाणे इमा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
RAHANE 
१३ ४५ VIKRANT YUVARAJ PATIL विक्रांत युबराज पाटील इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
lee hts ee] राजेद्र पाटील अभियंता, हज 
aX WE KARAN RAJENDRA PATIL करण राजेंद्र पाटील Sua. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१८ ष्ट DNYANESHWAR GORAKSH ज्ञानेश्‍वर गोरक्ष दहिफळे भ.ज.(ड) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.ब्रा.प्रा.विभाग, नाशिक 
DAHIPHALE 
१ ५९... ABHUIT ASHOK CHAUDHARI अभिजित अशोक चौधरी इ.मा.ब. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१७ ८५ ABHIJIT VISHNU GUND अभिजित विष्णू गुंड Sma. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
त्र Ris THETE AMIT SHAMRAO थेटे अमित शामराव | इ.मा.व. खुला-सर्वसाधार० मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१९ ६८ | AKASH BABASAHEB 51६४0७६ आकाश बाबासाहेब शेंडगे भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
Re ष्र HARSHAVARDHAN SANJAY हर्षवर्धन संजय प इ.मा.व. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
PATIL 
R ७५ SUNNY ARUN PAGAR सनी अरुण पगार इ.मा.ब. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, नाशिक 
R 83 SHRIKANT NA GUNJAL श्रीकांत ना गुंजाळ इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
| २३ Re AVINASH BABASAHEB अबिनाश बाबासाहेब सातपुते इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


Page 1 of 9 


शि गुणवत्ता शिंक ee मराठी मूळ प्रव a | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
र्ड र्र MANISH BALURAM PATIL मनीष बाळुराम प इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२५९ goo | SACHIN BHAGWAN ZIMBRE सचिन भगवान झिंबरे मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२६ | tex | BHUSHAN KIRAN CHAVAN भूषण किरण चव्हाण भ.ज.(ब) खुला- मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२७ | oy | ANIKET DATTATRAY BHILORE अनिकेत दत्तात्रय भिलोरे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वरिभाग, नाशिक 
रि ok 1 VAIBHAV DATTATRAY SHELAR वैभव दत्तात्रय शेलार ama. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२९ १०७ | BHARTI MADHAV BENDKOLI भारती माधव बेंडकोळी अ.ज. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
+ faz अभियंता. + "णा 
30 22 | GANESH JITENDRA CHAVAN गणेश जितेंद्र चव्हाण बि.जा.(अ) खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
३१ aq | NIKITA SUDHAKAR THORAT निकिता सुधाकर थोरात इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
a Re RUSHIKESH VISHWAS रुषिकेश विश्‍वास इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
WAKCHAURE 
33 R20 | GAURAV JAGDISH GHUMARE Tia जगदीश धुमरे Sag. खुला- मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा. , नाशिक 
3x १२२ | SACHIN ARUN CHAUDHARI सचिन अरुण चौधरी इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
३५ १२५ BHARAT SUNIL DABHADE भरत सुनील दाभाडे Sa. खुला-सर्बसाधार० मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
३६ १३६ |PRANAY SANJAY CHANDRATRE प्रणय संजय चंद्रे खुला खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
३७ १३७ RAGINI SATISH AHIRE रागिनी सतीश अहिरे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
लया निशिगंधा 7 7 
3¢ 3¢ | NISHIGANDHA SUNIL JADHAV निशिगंधा सुनील जाधव अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
३९ १३९. | RAKESH ROHIDAS THAKARE राकेश रोहिदास ठाकरे वि.मा.प्र. खुला- मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
vo | wo BHUSHAN BHARATSING TN भारतसिंग गिरासे आ.दुघ. खुला- मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
GIRASE 
ISHWAR DNYANESHWAR ईश्‍बर ज्ञानेश्‍वर नंदन Sma, खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
NANDAN 
४२ | tex | TEJASWINIJITENDRA PATOLE स्विनी जितेंद्र पाटोळे अ.जा, खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
“| 3 Way PANKAJ SANJAY PALVE 'पंकज संजय पालवे भ.ज.(ड) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
डड | ९८० PRATIK ASHOK JADHAV प्रतीक अशोक जाधव अ.जा. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
४५ | %2 | 50३०० BAPURAO GHOLAP सुयोग बापुराब घोलप इमा.ब. खुला-सर्वसांधारण 1" "मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
xe | १८३ MANGESH SATISH मंगेश सतीश गोव Zale. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभिथंता, सा.बा.प्राविभाग, नाशिक 
GOVARDHANE 
we | १८७ DHANASHRI SAHEBRAO धनश्री साहेबराव धात्रक भ.ज.(ड) खुला-महिला , सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
DHATRAK 


Page 2 0f 9 


शि गुणवत्ता शक — पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक बिभाग 
इ८ ] १९० | HUKUMCHAND DEVANAND , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
CHAUDHARI 
SHOAB HUSNODDIN SHAIKH खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
ॅएशई0]ण१ण 00 7 अभियंता सा बांप्राविभाग, नाशिक 
uo | 08 PRASHANT BALASAHEB प्रशांत कानवडे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बा.प्राविभाग, नाशिक 
KANAWADE अंशकालीन 
[pt अभियंता. ण 
ष्र २११ AKASH RAJENDRA DONDE आकाश राजेंद्र दोंडे अ.जा. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बा.प्रा.व्रिभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
ष्र २१९७ YASH RAJENDRA PATIL यश राजेद्र प इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
43 २२० YOGESH SANJAY SHINDE योगेश संजय शिंदे बि.जा.(अ) खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
4x | २२७ | NILESH KARBHARI KHAMKAR निलेश कारभारी खमकर अ.जा. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
८५ | 23% | ASHWINI SANTOSH PAWAR अश्‍विनी संतोष पवार खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
&& | २ेरेरे_ | AKSHAY MANOHAR TANDALE अक्षय मनोहर तांदळे खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
८७ | २३५ | 5९१७ ROHIDAS PADVI शिवांगी रोहिदास usa अ.ज. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
ue २३६ | ANKUSH SANJAY LONDHE अंकुश संजय लोढे वि.मा.प्र. 'खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
a + { अभिवता = 
८९ | २४५ PARSHURAM NAVNATH परशुराम TAT सोनमाळी इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
SONMALI अंशकालीन 
&o २४६. | CHIMAJEE MAHADEV LAD चिमाजी महादेव लाड भ.ज.(ड) खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
a cr उत्यवता साजा 
BR 2¥¢ | GANESH LAXMAN BELDAR गणेश लक्ष्मण बेलदार भ.ज.(ब) खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
६२ | २५५ | TUKARAM NARHARI AVHAD तुकाराम नरहरी आव्हाड खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
६३ । २७९ SANKET RAJENDRA संकेत राजेंद्र गां अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
GANGURDE 
Rx | २७२ BHUSHAN SANJAY PATIL भूषण संजय प इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
ay | tex PRASAD RAMDAS PATIL प्रसाद रामदास पाटील आ.दुध. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
६६ २८८ | GANGURDE SAURABH DEELIP TINTS सौरभ दिलोप इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य यता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
६७ | २८९ | GANESH DHONDIRAM SANAP गणेश धोंडीराम सानप भ.ज.(ड) भ.ज.(ड)-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, aval wf, नाशिक 
अंशकालीन 
{— अभियंता र ——— 
६८ | २९१ SIDDHANT DHANANJAY सिद्धांत धनंजय उगले Sua, इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
UGALE 
६९ | ey | SHASHIKANT KAILAS LABDE शशिकांत केलास लब्दे आ.दुघ. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
AKSHAY PANDURANG WAGH अक्षय पांडुरंग वाघ इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
GANESH DILIP AHIRE गणेश दिलीप अहिरे इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
1 | ॥__ 


Page 3 of 9 


इ.मा.ब.-सर्बेसाधारण against. 


अंशकालीन 


PARAS RAMESH LILAKE 


पारस रमेश लीलाके 


4 
९२ ३९३ [TUSHAR RAMESH SOMVANSHI तुषार रमेश सोमबंशी Sua. 
९३ ४०९. |. KALPESH SANJAY PAKHALE कल्पेश संजय पाखाळे इमा.ब. 


अंशकालीन 


अ.ज.-सर्वसाधारण 


शि गुणबत्ता शं शशश नाव इंग्रजीतून | उमेदवाराचे नाव मराठी मूळ प्रव a | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
| आयता साजा 
9? ३११ | NIKHIL EKNATH BHALERAO निखिल एकनाथ भालेराव इ.मा.ब. खुला-खेळाडू मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
७३ ३१३ SUMIT DIPAK KATORE सुमित दिपक कातोरे sma. इ.मा.ब.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
७४ | ३१७ | १७१७ १०४६११) GIRASE जागृती युवराज गिरासे वि.जा.(अ) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.त्रिभाग, नाशिव 
७५ |. ३२२ [NIKITA RAVINDRA SONAWANE निकिता रवींद्र सोनवणे aa. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
t+ अभियंता, 7 
98 ३३१ SAYALI DILIP AVHAD सायली दिलीप आव्हाड भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
७७ ३३५ SWAPNIL YUVRAJ ROKADE स्वप्नील युवराज रोकडे इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रभाग, नाशिव 
छट | ३४५ | RUSHIKESH SHIVAJI MADANE रुषिकेश शिवाजी मदने भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिव 
७९ | ३४७ | PRASHANT RAJENDRA PATIL प्रशांत राजेंद्र पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
co ३५२ ROSHAN VUAY SHIROLE रोशन विजय शिरोळे aa, इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
टश | ३६३ | SHUBHAM DNYANESHWAR शुभम ज्ञानेश्‍वर गांगर्ड इ.मा.ब. ga acter मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
GANGARDE 
टर | 364 |  AMBIKA ASHOK DAMARE अंबिका अशोक दामरे अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
८$ | ३६६ | AKSHATA ANNASO NARUTE अक्षता अन्नसो नरुते भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
cx | ३७१ PRABHAKAR VILAS PATIL. प्रभाकर विलास इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
cy | ३७३ TUSHAR SURESH PATIL तुषार सुरेश पाटील इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
--पा-प-स---- उभयता र 
ck ३७४ SHUBHAM SUNIL DESALE शुभम सुनौल देसले Sata. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
cs | ३८० MAHARNWAR KRUSHNA महारवर कृष्ण जयसिंग भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
JAYSING 
ce | ack DURGESH TULSHIDAS ier तुळशीदास चौधरी इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
CHAUDHARI 
८९ | ३८४. | MAHESH NIVRUTTI GHUMARE महेश निवृत्ती घुमरे इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
go ३८५ | GAUTAM DEVIDAS BHAGAT गौतम देविदास भगत , सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
र्र ३९७ UPENDRA ONKAR PATIL उपेंद्र ऑकार इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 


इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 


मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 


९५ 


४२० 


YOGESH KHANDERAO 
MAHALE 


योगेश खंडेराव महाले 


आ.दुघ. 


आ.दु.घ.- सर्वसाधारण 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


Page 4 of 9 


शशि 


शि गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव इं मूळ Wa का | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
२६ | ERR OMKAR VANAJI DHAMANE ओंकार वनाजी धामणे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्बसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
gio | डरेड_ | SHANKAR RAMESH KURHADE शंकर रमेश कुऱ्हाडे बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
L —— aida साजा 
रट | ४३६ VRUSHAL| SUDHAKAR बृषाली सुधाकर भांगरे इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
BHANGARE 
= Se शिण गणा अभियंता, जा 
२९९. |. शड० | SNEHAL SUDHIR BACHHAV स्नेहल सुधीर बच्छाव भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
goo | xx | SAKSHI RAMDAS LANDGE साक्षी रामदास लांडगे भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१०१ |. ¥¥4 | DANISH NOORMOHAMMAD दानिश नूरमोहम्मद शेख खुला खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, eal a fam, नाशिक 
SHAIKH 
णा — अभियंता. xy 
१०२ | ¥uR CHETAN KAILASRAO चेतन कैलासराब देशमुख इ.मा.ब. इ.मा.व.-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
DESHMUKH अंशकालीन 
१०३ | ४७० NAMRATA MAGAN PATIL नम्रता मगन पाटील 1 इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१०४ । ४७९ JANARDAN RAOSAHEB FARA TART भवरी अ.ज. अ.ज.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
BHAWARI 
१०५ | डॅटर VISHAL SUNIL NADEKAR बिशाल सुनील नाडेकर अ.ज, अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
= Fz नट अभियंता : 
१०६ | ४८३ | VIRENDRA DILIP SURWASE बौरेंद्र दिलीप सुरबसे आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
१०७ | ४९८ | DARPAN JITENDRA PATOLE दर्पण जितेंद्र पाटोळे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१०८ | ५०३ | PRATIKSHA PRADEEP WARULE प्रतीक्षा प्रदोप वारुळे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१०९ | ५०९ RAVINA ASHOK KAKADE रबिना अशोक काकडे aaa. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
Bo | ary KRUTIKA VIJAY PAKALE कृतिका विजय पाकळे भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१११ | ५२८. | PRAFULLA ROHIDAS PADVI प्रफुल्ल रोहिदास पाडबो अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
tt ५३८. | AISHWARYA RATAN SANAP ऐश्‍वर्या रतन सानप भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
११३ | ५४८ ASHWINI TULSHIRAM अश्‍विनी तुळशीराम अहिरराव इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
AHIRRAO 
श्श्ड ५५९ PRIYANKA NANDU प्रियांका नंदू सोनवणे इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नाशिक 
SONAWANE 
१९५ | 4&4 | SAURABH SHIVAJI NETAVATE सौरभ शिवाजी नेताबते अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
अंशकालीन 
१९६ | ५६६ | PIYUSHA RAVINDRA KHAIRE पियुषा रवींद्र खैरे अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
रणा अभियंता. = 
११७ | ५७३ | PRAIAKTA AZAD PANSARE प्राजक्ता आझाद पानसरे खुला खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
श्श्ट ५८२ VAISHNAVI DIPAK PATIL Sorat दिपक पाटील इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वरिभाग, नाशिक 
ae | acy VISHWAJEET बिश्‍बजीत देवेंद्रकुमार नायक वि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
DEVENDRAKUMAR NAYAK 


Page 5 of 9 


गुणवत्ता शशश नाव इंग्रजीतून | उमेदवाराचे नाव मराठ मूळ प्रव शकी प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 

१२० | ५९० | SHRADDHA RAJENDRA PATIL श्रद्धा राजेंद्र पाटील इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, नाशिक 

१२१ | ५९३ | DEEPA LAXMAN DONGARE दीपा लक्ष्मण डांगरे भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१२२ ५९६ | ११४११) BANDOPANT HARER रबिराज बंडोपंत हरेर TAD भर.ज.(ब)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१२३ । ६०३ GAURI ARVIND KALE गौरी अरविंद काळे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 

१२४ |. ६०६ SWATI NAMDEV HON स्वाती नामदेव मा इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१२५ | ERY CHETAN VIKRAM चेतन विक्रम घोडेश्‍्वर अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

GHODESWAR अंशकालीन 
१२६ | ६१७ CHIRANTAN ASHOK चिरंतन अशोक केसबळेकर अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
KESAWALEKAR अंशकालीन 

१२७ ery JYOTI SAMBHAJI PAWAR ज्योती संभाजी पवार इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१२८ | ६२३ KANCHAN SANJAY MORE कांचन संजय मोरे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 

१२९ ६२९ SUMATI VISHWANATH सुमती विश्‍वनाथ गजरे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
GAJARE 

+ - + अभिवता : 
१३० ६३० ।7०२६१॥४१ PRASHANT NEMANE प्रेरणा प्रशांत नेमाने भ.ज.(ब) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
- अभियंता ry 

१३१ ६३५ SAHADEV ONYANESHWAR 'सहदेव ज्ञानेश्‍वर चव्हाण भ.ज.(ब) भ.ज.(बो-सर्बसाधारण मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
CHAVAN 

१३२ | ६३६ | PRITEE KASHINATH SHIRSAT प्रिती काशिनाथ शिरसाट इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१३३ |. ६३९ | तर PRATIMA RAMDAS शेलार प्रतिमा रामदास खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

eax 1. ६ड३ | SONAL UDDHAV NAIKWADI सोनल उद्धव नाईकवाडी इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१३५ | ६४६. |. VAISHNAVIGANGADHAR बेष्णबी गंगाधर तेलोरे अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
TELORE 

१३६ । &&& | AMRUTA MURLIDHAR RAGAD अमृता मुरलोधर रगड खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१३७ । ६६९ SHAILEJA SANJAY PATIL शैलेजा संजय पाटील आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१३८ | ६७ड | TANUJA 508795 KATKADE तनुजा सुभाष कातकडे भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१३९ ६७८ | PRADNYAJITENDRA PAWAR प्रधान जितेंद्र पवार अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१४० | ६९९ HIMANI VILAS MAHAJAN हिमानी बिलास महाजन इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

१४१ | ७०२ SHREYA PREMSING PATIL श्रेया wafer पाटील बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 

2x2 | ७०५ | SWATI BABASAHEB GAGARE स्वाती बाबासाहेब गागरे aaa. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 

१४३ | ७१९० ANKITA KISHOR WAGH अंकिता किशोर बाध इ.मा.व, इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


Page 6 of 9 


शि गुणवत्ता — नाव इंग्रजी — मराठे मूळ Wa a= | Ta पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
exe | wey | VARSHA FULCHAND MAGARE वर्षा फुलचंद मगरे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, नाशिक 
१४५ | ७२५ PRITAL PRADIP PATIL प्रितल प्रदिप पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१४६ | ७२६ | ASHWINI BABAN WAKCHAURE झश्‍चबिनी बबन बाकचोौरे इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
esa | ७२७ | AKSHADA JANARDAN TAGARE अक्षदा जनार्दन तगारे भ.ज.(क) भर.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
wwe | ७३४ POOJA RAJESH PATIL पूजा राजेश प इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नाशिव 
१४९ | ७४८ KRANTI SURESH PATIL क्रांती सुरेश पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
| 
१५० | ७५० | VASUNDHARA HEMANTRAO aU हेमंतराव पवार इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, anal ofa, नाशिक 
PAWAR . 
१५१ | ७५७ | KOMAL SOMNATH CHAKNE कोमल सोमनाथ चाकणे भ.ज.(ड) भ.ज.(ड)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१५२ | ७५८ SALON! PAWAN SULE सलोनी पवन सुळे अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
ए५३ | ७६४ PAYAL BHARAT KHAIRNAR पायल भरत खै इ.मा.ब. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
84x | ७६७ |. MAHENDRA RATAN AHIRE महेद्र रतन अहिरे अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१५५ | ७७० | BHAVANA BHIKKAN BHADANE भबना भिक्‍्खन भदाने इ.मा.व. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१५६ | ७७१ | SHUBHAM ASHOK LOHARE शुभम अशोक लोहरे अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
nt अभियंता ~ 
१५७ | ७७४ NIKITA ARUN HARAK निकिता अरुण हारक इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१५८८ | ७७५ HARSHA ANIL VASAVE हर्षा अनिल बसाबे अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१५९ | ७७९ VISHAL SHIVAJI 80२45६ बिशाल शिवाजी बोरासे इ.मा.ब. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१६० | ७८० YOGITA SANJAY SHINDE योगिता संजय शिंदे इ.मा.ब. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१६१ | ७८२ MANISHA PANDURANG मनिषा पांडुरंग कर्व भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
KARVE 
१६२ | ७८४ | DURGA BHAGAWAT TANPURE दुर्गा भागवत तनपुरे ALA. आ.दु,घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
----- Sikdar साजा 
१६३ | ७८५ PRAJAKTA UTTAM DUBE प्राजक्ता उत्तम दुबे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
vex | ७८९ | SATYAM GAJANAN BATHE सत्यम गजानन स्नान इ.मा.ब. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१६५ ७९० RINKU DATTATRAY OHAL रिंकू दत्तात्रय ओहळ भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, aaa eer, नाशिक 
डड अड -_-------| अभिवता 7 
१६६ | ७९३ RUPALIBABULAL MAL | रुपाली बाबुलाल माळी Sara, इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१६७ | ७९५ RESHMA GORKSHANATH रेश्मा गोरक्षनाथ सदगीर भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नाशिक 
SADGIR 
— 


Page 7 of 9 


शि गुणवत्ता — ; — मराठी ee | प्रव = प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
ee ne oe 
१६८ । ७९६ YOGITA BABURAO PHAD योगिता बाबुराव फड भ.ज.(ड) भ.ज.(डो-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१६९ | Cok ]ABHILASHA AVINASH SAWANT] अभिलाषा अविनाश सावंत इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, नाशिक 
१७० | cots | NAMRATA SANJAY MUTHAL नप्रता संजय मुथाळ इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नौशिक 
=a | — 
१७१ | ८९१२ CHANDRANI BALIRAM चंद्राणी बळीराम मराठे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.खा.प्रा.विभाग, नाशिक 
MARATHE 
१७२ | ८९१७ POOJA APPASAHEB GORE पूजा आप्पासाहेब गोरे इमा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१७३ | ८१८ | TEIASRANGANATH CHAVAN | तेजस रंगनाथ चव्हाण अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
नयी द्र अभियंता 7 
१७४ | ८१९ SHWETA UTTAM KHAIRE श्‍वेता उत्तम खैरे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य , सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
१७५ | ८२२ | HARSHAL! DATTATREY BIRARI हर्षाली दत्तात्रेय बिरारी इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१७६ | crv SURAJ RIMAN BHOSALE सुरज रिमन भोसले अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, aaa fart, नाशिक 


१७७ AMRUTA RAVINDRA MORE भ.ज.(बो-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१७८ | ८२७ | NIKITA RAVINDRA SALUNKE निकिता tax साळुंके अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक | 
१७९ | ८२८ | DIPANJALI PRALHAD BORASE दिपांजली प्रल्हाद बोरासे इमाव. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१८० | ८२९. | SONALI INDRABHAN CHOLKE सोनाली इंद्रभान चोळके ARE. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.व्रिभाग, नाशिक 
१८१ |. ८३० GAYATRI HEMANT गायत्री हेमंत फुलपगारे भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)-महिला मुख्य अभियंता, सा.ब्ा.प्रा.विभाग, नाशिक 
FULPAGARE 
[va] CR PRACHI HEMRAJ PAWAR प्राची हेमराज पवार इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१८३ | CR SAGAR DATTU WAGH सागर दत्तू वाघ अ.ज. अ.ज.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


[111 | 


श्ट्ड NEHA VAY PAWAR नेहा विजय पवार इ.मा.व. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिव 
ryan JYOTSANA VAY GUNJAL ज्योत्सना विजय गुंजाळ इ.मा.ब. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१८६ | ८४९ | POONAM RAMCHANDRA पूनम रामचंद्र धनगर भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
DHANGAR \ 
| 
t 
१८७ | ८५० DHANASHRI MAHENDRA धनश्री महेंद्र सोनवणे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
SONAWANE 
१८८ | ८५३ PRITAM CHINTAMAN प्रीतम चिंतामण निफाडे Sag. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
NIPHADE 
१८९ | ८५८८ VIBHAVARI VIJAY PATIL बिभावरी विजय पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
१९० | ८५९ RAKSHA NAMDEO PATIL रक्षा नामदेव इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, arate. erm, नाशिक 
रर | ८६ | SHIVAM MAHENDRA VALVI शिबम महेंद्र बळबी अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


Page 8 of 9 


— aad _ — _---- 
शि गुणवत्ता | उमेदवाराचे i — मराठीतू शशी प्रव = | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा. बा.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
शस्र cae) SHRUTIRANIIT GHORPADE | श्रुती रंजीत घोरपडे आ.दुघ. आ.दुध.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिव 
१९३ ८७६ NIKITA DIPAK SONAWANE निकिता दिपक सोनवणे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.बिभाग, नाशिक 
ए९ड | ८७७ | DARSHANA VUAYKUMAR दर्शना विजयकुमार हरडे इ.मा.ब. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
HARDE 
१९५ | ८७९ SIDDHI NITIN KADAM सिद्धी नितीन कदम इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
१९६ | ८८२ YASHWANT GOPAL KOLTE यशवंत गोपाळ कोलते इू.मा.ब. दिव्यांग (0) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, नाशिक 
Impaired/HH 
१९७ । ८९२ SRUSHTI RAJDHAR PATIL सृष्टी राजधर पाटील भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
१९८ | ८९५ | SRUSHTI CHANDRASHEKHAR सृष्टी चंद्रशेखर बनछोड इमाव. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
BANCHHOD 
१९९ ९३१ SANJAY SUBHASH संजय सुभाष खंबायत इ.मा.व. "दिव्यांग 5) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
KHAMBAYAT Impaired/HH 
२०० ९७१ | VAISHNAVI 5४80 GHOLAP Sorat शिवाजी घोलप इ.मा.ब. दिव्यांग- (८) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नाशिक 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
ovat अभियंता. > ण 
२०१ | ९९० MAYUR JAGANNATH मयूर जगन्नाथ पानमलकर इ.मा.ब. - (a) LV मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
PANMALKAR 
२०२ | १०४६ | GEETAISHWARSING THAKARE गोता ईश्‍वरसिंग ठाकरे बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२०३ | १०६० PARAG SUDESH JADHAV पराग सुदेश जाधव अ.जा. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२०४ | १०६८ | RUCHIRAPANDIT ROKADE रुचिरा पंडित रोकडे इ.मा.ब. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
२०५ | १०७८ | AKSHAYKUMAR RAJENDRA अक्षयकुमार राजेंद्र प इ.मा.ब. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
PATIL 
२०६ | १०८५ | ASIF BADSHAHA SAYYAD आसिफ बादशाहा सय्यद आ.दुघ. दिव्यांग- (८) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, नाशिक 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
२०७ | १०९५ UMESH AMBADAS MATE उमेश अंबादास माटे Zara, दिव्यांग- (c) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
a an SiGe साजा + 
२०८ | ११०३ ROHIT RAJENDRA PATIL रोहित राजेद्र पाटील इ.मा.ब. - (0) OA, BL, OAL, मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
| 
२०९ | ११०५ MAHESH DNYANDEO महेश ज्ञानदेव कुलंगे इ.मा.ब. दिव्यांग (5) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
KULANGE Impaired/HH 
२१० | ११०९ YASH HARISHCHANDRA यश हरिश्‍चंद्र फुलपगारे भ.ज.(ब) दिव्यांग (5) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, नाशिक 
FULPAGARE Impaired/HH 
२११ | ११९७ | BHUSHAN ANANT SHELAR भूषण अनंत शेलार इ.मा.ब. दिव्यांग (0) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
Impaired/HH 
२१२ 1. ११३६ PRATIK RAGHUNATH प्रतीक रघुनाथ धात्रक भ.ज.(ड) दिव्यांग (b) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नाशिक 
DHATRAK Impaired/HH 
२१३ | शश | VIKRANT MACHHINDRA विक्रांत मच्छिंद्र लांडगे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
LANDGE 
Wy | ११७८ PURVESH PRAVIN PATIL पुर्वश प्रबीण पाटील भ.ज.(ब) दिव्यांग- (१) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
दिव्यांग 
२१५ | १२५० | PRAKASH KARBHAR! AGHAV प्रकाश कारभारी आघाव भ.ज.(ड) दिव्यांग- (d) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, नाशिक 
दिव्यांग 


Page 9 of 9 


